शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.६८/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मे, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२०/ २१७, दि. ०३/०९/२०२०. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनतील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी खाळील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व व त्यांची सेवा स्तंभ क्र ७.मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. । अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनामव कार्यरत निर्णय क्रमांक व केल्याचा | कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याची 
र्‌जा दिनांक दिनांक 
हिती २ ३ | ८४ 4 द | 8 

q | श्री. प्रमोद धोडीराम शा.नि.क्र. ससेनि- | ०२/०२/२०१७ । १३ दिवस । १४/०२/२०१९ | १५/०२/२०१९ 
जगताप, अधिव्याख्याता | ३२१६ / प्र.क्र.१९५/ (म.पू) (A) (म.पू) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, | १६/ तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, |। दि.१३/०१/२०१७ 
ब्रम्हपूरी 

२ | श्रीमती पल्लवी विलास । शा.नि.क्र.ससेनि- | ३०/०१/२०१७ | ०८ दिवस | ०६/०२/२०१९ | ०७/०२/२०१९ 
लेंगरे, अधिव्याख्याता ३२१६/ प्र.क्र.१९५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू.) 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, | १६/ तांशि-७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि.१३/०१/२०१७ 
ब्रम्हपूरी 

3. | श्री.प्रदिप मधुकर शा.नि.क्र.ससेनि- १४/०६/२०१७ निरंक | १३/०६/२०१९ | १४/०६/२०१९ 
नंदनवार, अधिव्याख्याता | ३६१७/प्र.क्र.४५/ (म.पू. (म.नं.) (म.पू. 
रसायनशास्त्र, शासकीय । १७/तांशि-७ 
तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी दि.०८/०६/२०१७ 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.६८/२०/तांशि- ७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१९१५१३५१७५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by Sudhir Jaya Shetty 


Higher an 
Department, postalCode=400032, 
st=I 


Sudhir Jaya = 


vernment Of Maharashtra, ou=High id 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456F 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


